Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक २४ ] गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ३०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , १-१ 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 

भाग एक अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर २-३ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०३ . 


शासकीय अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated 2nd June 2022 . 

No. SPP - 2022 U.O.R. No. 43 - D XIV . - 

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ) the Government of Maharashtra hereby appoints Adv . P. K. Sathianathan , 
as " Special Public Prosecutor " for conducting the case / s in Hon'ble Sessions Court , Chandrapur which is / 
are arising out of C. R. No. 1122/2021 registered at Ballarsha , Police Station , Chandrapur . 

The fees of Adv . P. K. Sathianathan , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as 
per the fee proposal agreed by Home Department and approved by this Department . 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAVIN A. KUMBHOJKAR , 

Deputy Legal Advisor - cum - Deputy Secretary . 

ना . - एक- १ ( १५६१ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

संकीर्ण 

अधिसूचना : 

नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०४ . 

मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याव्दारे गुरुकृपा 
यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , सांवगी , ता . हिंगणा , जि . 
नागपूर , या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . सुधीर 
कंगाली , कनिष्ठ लिपिक , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरहू आदेश आज दि . ५ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०६ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क- १०३ अंतिम आदेश- २६ ९९ - २०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
-सीएसजी / १०७१ / सी ( ३ ) दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व सहकार 
विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक ४ 
जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग २०१७ - प्र.क्र.१२० 
टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याव्दारे महाकालेश्वर 
यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , करभांड , ता . पारशिवनी , 
र . नं . १४०६ , जि . नागपूर या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतरीम आदेश 
पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . 
आर . उमाटे , लेखापाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर 
यांची नियुक्ती करित आहे . 

सदरहू आदेश आज दि . ५ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे . 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क्र - १०३ - अंतिम आदेश - २६६३-२०२२ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी / १०७१ / सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग २०१७ - प्र.क्र.१२० 
टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या - ४ - यंत्रमाग - ब ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याव्दारे श्रीराम 
हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , मौदा , र.नं. ४१६ ९ , या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती प्रभा पदाडे , मुख्य लिपिक , अंतर्गत 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मौदा , जि . नागपूर यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 

सदरहू आदेश आज दि . ५ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०५ . 

अंतिम आदेश 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क्र- १०३ अंतिम आदेश- २६ ९०-२०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी -१०७१ / सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , दिनांक 
४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग २०१७ - प्र.क्र.१२० 
टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या- ४ - यंत्रमाग - ब ५-१०३०१ - २०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


02 


भाग १ ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०७ . 

अंतिम आदेश 

हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , मौदा , र.नं. ३८१ , या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
समापन करण्यासंबधी अंतिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती वैशाली मून , स . अ . श्रेणी -२ , अंतर्गत 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मौदा , जि . नागपूर यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 

- 

क्रमांक प्राउआ - नियमन - क्र -१०३ अंतिम आदेश - २७४०-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
सीएसजी / १०७१ / सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४ - २५१० ९ - सी - ९ , दिनांक 
४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग २०१७ - प्र.क्र.१२० 
टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक 
क्र . कार्या – ४ - यंत्रमाग - ब ५-१०३०१-२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर याव्दारे सुरगंगा 

सदरहू आदेश आज दि . १० मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमीत करीत आहे . 

सीमा पांडे , 

नागपूर : 
दिनांक १० मे २०२२ . 

प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


